प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या योजनेची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२३-२४ मध्ये अनुसूचित 
जमातीचा (केंद्र हिस्सा-राज्य हिस्सा) रु. १,६६,८०,०००/- 
निधी कृषि आयुक्‍तालयास वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रअयो-२०२३/प्र.क्र. १८५/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २१ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:- १. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, दि. 23.92.2020 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ 

३. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रअयो-२०२३/प्र.क्र.१३१/९-अ, दि. ११.०५.२०२३ 

४. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रअयो-२०२३/प्र.क्र.१३१/९-अ, दि. ११.०८.२०२३ 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दि. ०८.१२.२०२३ 

६. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ५०/कार्यासन ६, 
दिनांक १३ मार्च, २०२४ 

. केंद्र शासनाचे इंग्रजी पत्र 5.९०. '॥-११/८७/२०२२-॥६, दि. १५.०३.२०२४ 

८. राज्य नोडळ अधिकारी (PMFME) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. पीएमएफएमई/राज्य हि./२३-२४/ 
९२८१/२०२४, दि. २०.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


“प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना” ही “एक जिल्हा-एक उत्पादन” या धर्तीवरील 
केंद्र पुरस्कृत योजना संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ पासून पुढील पाच 
वर्षासाठी राज्यामध्ये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा ६०% तर 
राज्य शासनाचा हिस्सा ४०% असा असणार आहे. सदर योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्याकरिता 
संदर्भ क्र. ३ येथील दि. ११.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. तसेच संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये अनु. जमाती प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभागाने संदर्भ क्र. ६ येथील दि. १३.०३.२०२४ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी करण्यात 
आलेली मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूद व पुरवणी मागणीद्वारे करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्र 
हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना बीम्स प्रणालीवर १०० टक्के 
वितरीत केली आहे. आता केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ करिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा 
रु.१,००,०८,०००/- एवढा निधी राज्य शासनास वितरीत केला असल्याचे संदर्भ क्र. ७ येथील पत्रान्वये 
कळविले आहे. त्यास अनुलक्षून अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा निधी 
राज्य नोडल एजन्सी (PMFME) तथा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुलक्षून शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२३/प्र.क्र. १८५/९-अ, 


शासन निर्णय:- 


१. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी 
करण्यासाठी सन २०२३-२४ या कालावधीतील अनु. जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिस्सा 
रु.१,००,०८,०००/- व राज्य हिस्सा रु. ६६,७२,०००/- निधी असा एकूण रु. १,६६,८०,०००/- 
(रुपये एक कोटी सहासष्ट लाख Vall हजार फक्त) निधी राज्य नोडल एजन्सी (PMFME) तथा 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखालील बीडीएस प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 
केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्र. टी-०५ मागणी क्र. टी-०५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


०१- जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना । ०१- जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना 
(०१)(४०) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग | (०१)(४१) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग 
योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) योजना (राज्य हिस्सा ४०%) 

३३ अर्थसहाय्य (२४०१ 8३५७) ३३ अर्थसहाय्य (२४०१ 8३६६) 


३. सदर रक्कमेचे कोषागारातून आंहरण व संवितरण करण्याकरिता सहाय्यक संचालक (लेखा-१), 
कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून 
नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्त (कृषी) 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर कोषागारातून 
आंहरण व संवितरण करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखा 
अधिकारी यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सदर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/प्रक्रियांचे/वित्तीय 
अधिकाराच्या मर्यादेत/प्रचलित शासन निर्णय, नियम, परिपत्रक/तरतुदीनुसार, बजेट व 
कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकारांचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. 

५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल यांची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, ळेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेळे भौतिक 
उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 

६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची 
राहील. 

७. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 
पाठवावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२३/प्र.क्र. १८५/९-अे, 


८. सदरचा निधी हा चालू वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून वितरीत करण्यात येत असल्याने 
त्याचा विनियोग विद्यमान आर्थिक वर्षातच करावा. आहारित निधी बँक खात्यावर अखर्चित 
राहणार नाही याची दक्षता घेऊनच कोषागारातून निधी आहारित करावा. 

९. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन त्यानुसार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 
राज्यातील सर्व जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM), राज्यस्तरीय 
तांत्रिक संस्था (SLT) व इतर यंत्रणांकरिता जिल्हा स्तरावर अवलंबावयाच्या योजनेच्या 
अंमलबजावणीची कार्यपध्दतीबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्याकरिता नोडल अधिकारी 
(पीएमएफएमई) तथा संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

१०.प्रस्तुत आदेश, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
०८ डिसेंबर, २०२३ नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार, तसेच आदिवासी 
विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ५०/कार्यासन ६, दिनांक १३ मार्च, 
२०२४ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२११८३३३९०१०१ असा आहे. सदर 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येते आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१ 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मलबार हिल, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) मा. विरोधीपक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 
५) सर्व सन्मानीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

qo) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
) 
) 
) 


an 


S 


S 


vo 


93) संचालक (कृषि प्रक्रिया व Paro), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
qu) ud विभागीय कृषि सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
१५) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२३/प्र.क्र. १८५/९-अे, 


१६) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७)महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
१८)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१९) संचालक, ळेखा व कोषागार, मुंबई 
20) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
29 सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -३२. 
) 
) 
) 
) 


22) Ud जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२३) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२४) कक्ष अधिकारी, कार्यासन gst, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२५) निवड नस्ती/९-ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


